बाल व किशोरवयीन कामगार प्रथा (प्रतिबंध व 
नियमन) अधिनियम,१९८६ (सुधारित २०१६) ची 
अंमलबजावणीकरिता जाहिरातीची सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षातील देयके अदा करण्यास 
कार्योत्तर मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक सीएळए-२०१९/प्र.क्र.३१२ (भाग -१ )/कामगार-४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - २४ मार्च, २०२१. 


वाचा :- १) कामगार आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. काआ/ग्रा.वि./बाका/जाहिरात/२०२०/कार्या-१२/९६८०, 
दिनांक १३.१०.२०२०. 
२) कामगार आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. काआ/ग्रा.वि./बाका/जाहिरात/२०२०/कार्या-१२/२७०, 
दिनांक १४.०१.२०२१. 
३) शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक सीएळए-२०१९/प्र.क्र.३१९/ कामगार-४, 
दि. १५.१२.२०२०. 
प्रस्तावना :- 
बालकामगार प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी जाहिरातीच्या माध्यमातून जनजागृती करणे व 
जनसहभागातून ही प्रथा नष्ट करणे या उद्देशाकरीता प्रसार/प्रसिध्दी करण्याकरीता माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयामार्फत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात श्राव्य, दृकश्राव्य आणि दैनिक मराठी वृत्तपत्राच्या 
माध्यमातून जाहिरातीची प्रसिध्दी करण्यासाठी रुपये ८६,४०,०००/- इतक्या रकमेच्या मर्यादेत माध्यम 
आराखडा तयार करण्यात येऊन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत निवड केलेल्या एजन्सींना 
जाहिरात प्रसिध्द करण्यासाठी कार्यादेश देण्यात आले होते. तथापि, कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाच्या 
प्रादुर्भावामुळे दिनांक २३.०३.२०२० पासून राज्यात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) जाहीर करण्यात आली होती. 
त्यामुळे या प्रित्यर्थ देण्यात आलेल्या जाहिरातीवर रुपये ४०,३६,७६०/- (अक्षरी रुपये चाळीस लक्ष छत्तीस 
हजार Waal साठ फक्त) इतक्या रकमेची देयके प्राप्त झाली आहेत. संदर्भ क्र. १ व २ येथील पत्रान्वये 
कामगार आयुक्‍त कार्यालयाने सदर देयके अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
त्यानुषंगाने सदर खर्च भागविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


बालकामगार प्रथेचे उच्चाटन करण्याकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रु.३,७५,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये तीन कोटी पंचाहत्तर लक्ष फक्त) एवढया रकमेचा नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी २५% 
म्हणजेच रु.९३,७५,०००/- (अक्षरी रुपये त्र्याण्णव लक्ष पंचाहत्तर हजार फक्त) इतकी रक्‍कम संगणक वितरण 
प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
२. संदर्भक्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये बालकामगार प्रथेविरुध्द जनजागृती करण्यासाठी सन २०१८- 
१९ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित देयकांवरील रुपये ५३,४९,४३६/- (अक्षरी रुपये त्रेपन्न लक्ष एकोणपन्नास 
हजार चारशे छत्तीस फक्त) इतका खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०१९/प्र.क्र.३१२ (भाग -१ )/कामगार-४ 


बालकामगार प्रथेचे उच्चाटन करणे व जनजागृती करण्यासाठी सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात 
वृत्तपत्र आस्थापना व इतर माध्यमांमार्फत देण्यात आलेल्या खालील जाहिरात व प्रसिध्दीवरील रुपये 
४०,३६,७६०/- (अक्षरी रुपये चाळीस लक्ष छत्तीस हजार सातशे साठ फक्त) इतक्या खर्चास सन २०२०-२१या 
आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून अदा करण्यास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नाव जनजागृती कार्यक्रमाचे स्वरुप खर्चाची रक्‍कम 
(रुपये) 

be चौरंग अँडव्हरटायझिंग | बाळ कामगार जाहिरात व प्रसिध्दीसाठी |  २९,७०,०००/- 
(Chourang Advertising) “Event Management” 

२. | साईनपोस्ट इंडिया | बालकामगार जाहिरात व प्रसिध्दीसाठी ४,४९,५८०/- 
(Signpost India) “Social Media” 

3. | a. हितेंद्र अँडव्हरटायझिंग | बाल कामगार जाहिरात व प्रसिध्दीसाठी १,४९,७२०/- 
अँड मार्केटिंग प्रा.लि. बॅक पॅनलद्वारे जाहिरात प्रसिध्दी 

४. | दैनिक वर्तमानपत्रे बालकामगार जाहिरात प्रसिध्दीसाठी 


दैनिक वर्तमानपत्रातून जाहिरात देणे 
दैनिक लोकसत्ता, पुणे रु. ३५,८६८/- 
दैनिक सकाळ, नाशिक रु. ३९,३९६/- 
दैनिक सकाळ, मुंबई, कोल्हापूर, 
औरंगाबाद, नागपूर रु. २,५६,९५६/- 
दैनिक सकाळ, पुणे रु. १,०५,८४०/- 
एकूण ४,६७,४६०/- 


एकूण (१--२--३--४) ४०,३६,७६०/- 


३. सदरचा खर्च मागणी क्र. के-४, मुख्यलेखाशीर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, १११ 
कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता, राज्य योजनांतर्गत योजना (००) (१४) बाल कामगार प्रतिबंध 
अधिनियम,१९८६ (२२३० ५८२८) या उपशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीतून सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी यापुढे ज्या आर्थिक वर्षात कार्यादेश काढले आहेत, 
त्यांचा खर्च त्याच वित्तीय वर्षात करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 


५. सदर झासन निर्णय हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/विनियम, 
दि.१७.०४.२०१५ अंतर्गत वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, उप विभाग-तीन मधील 
अनुक्रमांक ४, परिच्छेद २७ (२) अन्वये प्रशासनिक विभागाला दिलेल्या वित्तीय अधिकारान्वये तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१८ व शासन परिपत्रक, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१८/२०१८-१९/ प्र.क्र.२३/प्रशासन-१, दि. ०६.०४.२०१९ 
ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०१९/प्र.क्र.३१२ (भाग -9 )/कामगार-४ 


६. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१४५७२९७९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Rajendra S Kaurte : 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कामगार आयुक्‍त, कामगार आयुक्‍त कार्यालय, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
उप सचिव (कामगार-४) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी (कार्या.१४६१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32. 

कक्ष अधिकारी (कार्या. व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती (कामगार-४), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


